हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे 
वैद्यकीय महाविद्यालय, जुहू मुंबई या 
संस्थेस प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कामन, 
ता. वसई, केळवे - माहिम, ता.पाळघर 
व सातपाटी ता.जि. पालघर येथील 
खाटा शौक्षणिक प्रयोजनार्थ नि:शुल्क 
वापरण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०१६ /प्र.क्र. ३७७/ आरोग्य -३ अ 
ए विंग , १० वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि. मार्ग : मुंबई- 200 009 
दिनांक: २९ जून, २०१८ 


वाचा - 
१) सह संचाळक(प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संआसे/कक्ष-/टे-७/प्रा.आ.केंद्र शैक्ष.प्रयोजनार्थवापरण्यास/८२७/२०१८, दि.१२/०२/२०१८. 
२) अधिष्ठाता, हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि डॉ.रु.न.कुपर 
महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, जुहू, मुंबई यांचे पत्र क्र.न8ा॥॥0/७३९५, 
दि.२०/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय, जुहू, मुंबई या संस्थेस पालघर 
जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या खाटा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ नि:शुल्क वापरण्यास परवानगी 
देण्याबाबतचा उक्त पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विधाराधीन होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय, जुहू मुंबई ही बृहन्मुंबई 
महानगरपालीकेच्या अधिपत्याखाळील संस्था असल्याने या संस्थेमधील एम.बी.बी.एस. विद्यार्थी, 
आंतरवासिता डॉक्टर व निवासी वैद्यकीय अधिकारी यांना १) कामन, ता.वसई,जि.पाळघर, २) केळवे-माहिम, 
ता.जि.पालघर, ३) सातपाटी, ता.जि.पालघर या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील खाटा शौक्षणिक प्रयोजनार्थ 
नि:शुल्क वापरण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०१६ /प्र.क्र. ३७७/ ARPA -3 अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२९१४११४८३३१७ असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 


e 
R aj e al d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ee 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77ad 
S h a Mm fa OJ | 50aba9dc28bb31a482e03c7ee7b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368fa 
a24e20d6f8985f5 101 18e6fc1af8b04a443ee8, 


Kaurte ० 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

४. उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रूग्णालय, पालघर. 

६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पालघर. 

७. अधिष्ठाता, हिंदुह्ृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 

८. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


